नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी ०३२२/प्र.क्र. ४१/कार्यासन ११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ ऑगस्ट, २०२२ 


पहा: १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा,दि.१०/९/२००१ 
२. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र.अस्थायी ०३२२/प्र.क्र. ४१/कार्यासन ११, दि.१४/३/२०२२ 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क्र., दि.१८/८/२०२२ 
४. नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.सी/ ८२/१९८१/२०२२, दि.६/८/२०२२ 


प्रस्तावना : 

नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील २२६ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ येथील 
शासन निर्णयान्वये दि.१/३/२०२२ ते दि.३१/८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. संदर्भ क्र.३ येथील 
वित्त विभागाच्या दि.१८/८/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतू , 
ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि. 
१/९/२०२२ ते दि. २८/२/२०२३पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार नगर 
दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.४ च्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार त्यांच्या 
आस्थापनेवरील पुढील तक्‍यात नमूद केलेली २२६ अस्थायी पदे दि.१/९/२०२२ ते दि.२८/२/२०२३ या 
कालावधीत पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
fa | अपर प्रधान न्यायाधीठा fF od q 
2 प्रधान न्यायाधीठा (NDPS) शिक, शा १ 
३ सत्र न्यायाधीठा (RIOT) ०२ 
४ न्यायाधीश ०९ 
4 न्यायाधीडा (NDPS) ०४ 
६ न्यायाधीश (SEB!) fF od q 
प्रबंधक fF od 
उप प्रबंधक fF od 
९ सहायक प्रबंधक ०३ 
[१० अतिरिक्त प्रबंधक fF od 
9 | अतिरिक्त प्रबंधक (दिवाणी) fF od 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०३२२/प्र.क्र. ४१/कार्यासन ११ 


१२ अधिक्षक ०९ 
| १३ सहायक अधिक्षक ०८ 
१४ लघुलेखक (TS - 9) १२ 
१५ लघुलेखक (TS - 3) a q 
१६ कनिष्ठ लिपिक ०३ 
१७ लेखनिक ०३ 
१८ लिपिक-टंकलेखक ७५ 
१९ दुभाषी १४ 
२० ग्रंथपाल a | १ 
२१ मुख्य टंकलेखक fF od 
२२ अभिलेखापाल pod q 
23 दूरध्वनी चालक fF od 
२४ शिरस्तेदार १४ 
२५ कार्यमोचक उद्दवाहक 03 
२६ हमाल 1 aa 
२७ हवालदार FP aa 
२८ पहारेकरी a | १ 
२९ शिपाई २२ 
३० सफाईंगार 03 
३१ झेरॉक्स यंत्रचालक ०२ 
३२ वाहन चाळक ०४ 
३३ दप्तरी 1 0१ | १ 
एकूण पदे २२६ 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान,(००) १०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०१) 
मुंबई शहर दिवाणी व सत्र न्यायाधीश (०१)(०१) मुंबई Bex दिवाणी व सत्र न्यायाधीश (अनिवार्य) (२०१४ ०१६३) 
०१- वेतन या लेखाशीर्षाखालील सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क, 
दि.१८/८/२०२२अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२०८२६१७५४०३०८१२ असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. HEMANGI AJIT ® 
SHETYE 


(हेमांगी sea) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रति, 
१) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०३२२/प्र.क्र. ४१/कार्यासन ११ 

२) प्रधान न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई. 

३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

४) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

५) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७ वित्त विभाग, व्यय-५/ आ.पु.क.कक्ष /अर्थसंकल्प ११,मंत्रालय, मुंबई. 
८) विधिव न्याय विभाग, कार्या-२०/कार्या-२३,मंत्रालय, मुंबई. 


९)  निवडनस्ती (कार्यासन 99). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


